राज्यातील वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय धान्य 
गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती शिवण्यासाठी 
लागणाऱ्या सुतळीगाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शक 
सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर,२०१९. 


वाचा : (१) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-६, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 

(२) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/नापु-१६ अ, दि. १७ एप्रिल, २०१७. 

(३) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/नापु-१६ अ, दि. १६ जानेवारी, २०१८. 

(४) शासन निर्णय क्र. सामुग्री.3३११६/प्रक्र.१६४/ना.पु.१६ अ, दि.२५ एप्रिळ, २०१८ 

(4) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०१७. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांचे प्रमाणिकरण 


केल्यानंतर ती शिवण्यासाठी पोती शिवण यंत्रांचा तर, वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय गोदामांमध्ये 


सुतळी गाठींचा वापर करण्यात येतो. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत मोठया प्रमाणात बदल केले आहेत. 


शासकीय विभाग/संस्थांकडून वस्तु व सेवांच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाने गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 


(GeM) हे पोर्टल विकसित केलेले आहे. सदर पोर्टलची कार्यपध्दती, राज्य शासनास वस्तु व सेवा खरेदी 


करण्यासाठी स्विकृत करण्यास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार, गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवर खरेदीसाठी 


उपलब्ध असलेल्या वस्तु व सेवांचे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पुरवठादार असतील तर, सदरच्या वस्तु व 
सेवांची गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर खरेदी करण्यास, खरेदी धोरण दिनांक ०१ डिसेंबर, 
२०१६ मधील परिच्छेद २.४ मध्ये नमूद केलेल्या लक्ष्यांकित विभागांना / कार्यालयांना बंधनकारक 


करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


त्यानुसार विभागाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या ५०० शासकीय 


गोदामांसाठी ११०० शिवणयंत्रे व त्याच्या सुट्याभागांचा संच, Sit हूक व शिवण यंत्रांसाठी लागणारा 
धागा व ही खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण होऊन ती कार्यान्वीत होईपर्यंत सर्व शासकीय धान्य गोदामांना दोन 
महिने पुरेल एवढी सुतळी गाठी संदर्भ क्र. ४ अन्वये गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या पोर्टलद्वारे खरेदी 


करून क्षेत्रीय कार्यालयांना पुरविली आहे. 


यानंतरच्या कालावधीत ज्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये वीज उपलब्ध असताना, शिवणयंत्रे 


पुरविण्याचे राहून गेले /पुरेशी पोती शिवण यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत, तसेच नव्याने वीज 


उपलब्ध झालेल्या शासकीय गोदामांमध्ये पोती शिवणयंत्रे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे 


करण्यात येत आहे. 


उर्वरित ज्या शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अद्यापही वीज उपलब्ध होऊ शकलेली नाही, अशा 


गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या पोत्यांच्या प्रमाणिकरणासाठी सुतळी गाठी उपलब्ध करून देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


राज्यातील ज्या शासकीय गोदामांमध्ये अद्यापही वीज उपलब्ध झालेली नाही, अशा गोदामांमध्ये 


अन्नधान्याच्या प्रमाणिकरणासाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी ४६०३.३२ सुतळी गाठी (एक गाठ ६० किलो) 


म्हणजेच २,७६,१९९ किलो सुतळी गाठीची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या 


पोर्टलवर स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


यापुर्वी संदर्भ क्र.४ अन्वये गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (GeM) या पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा 
प्रक्रियेद्वारे खरेदी केलेल्या सुतळीची प्रत्यक्ष खरेदीची किंमत रु.९६/- प्रति ५०० ग्रॅम या दराने झालेली 
असल्याने, प्रस्तावित खरेदीसाठी हा दर आधारभूत ठरवून २,७६,१९९ किलो सुतळी गाठीसाठी 


होणा-या रु. ५,३०,३०,२०८/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी, तीस लाख, तीस हजार, दोनशे आठ फक्त) 


खर्चास या द्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे सुतळी गाठी खरेदी करण्याची कार्यपद्धती 
पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


(१) गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी:- 


१.१ केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे ही 


खरेदी करावयाची असल्याने, सदर प्रणालीचा वापर करण्यासाठी खालील नमूद अधिकाऱ्यांना 


जबाबदार प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या 


पोर्टलवरील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व बाबींची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. 


Role in GeM Portal 


Responsibility in GeM 


Portal 


प्राधिकाराऱ्याचे नाव व कार्यालय 


7 Primary User 


संपर्ण खरेदी प्रक्रियेचे 
संनियंत्रण, Secondary User 
(Buyer) व (Consignee) यांची 
नोंदणी GeM Portal वर करणे. 


वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग. 


२. Secondary User 


(Buyer) 


विभागाच्या वतीने सुतळी गाठी 


सह सचिव (नापु-१६ अ), अन्न 


खरेदी करण्याची कार्यवाही 
करणे. 


नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


व Secondary User 


(Consignee) 


GeM Portal वरुन खरेदी 


सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी व 


केलेल्या सुतळी गाठी स्विकृत 
करणे व त्याची पोहोच देणे. 


अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


४. P.A.O/D.D.O. 


GeM वरुन खरेदी केलेल्या 
सामुग्रीची देयके नियमांनुसार 
१० दिवसांच्या आत प्रदान 
करणे 


लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व 
उप सचिव कार्यालय. 


१.२ खरेदी करावयाच्या सुतळी गाठी या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या 


कार्यालयात पोहोच करणे आवश्‍यक असल्याचे निविदेमध्ये स्पष्ट करावे. संबंधित जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी, त्यांचे पत्ते व त्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुतळी गाठींची संख्या इत्यादी माहिती या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिली आहे. ही यादी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या 
पोर्टलवर निविदेसह Upload करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


(२) सुतळी गाठीची मानके (Specifications) व खरेदी प्रक्रिया: 
२.१ भारतीय मानक संस्थेकडे सुतळीसाठी IS १९१२:१९८४ या क्रमांकाची नोंदणी आहे. या नोंदणीसाठी 


सुतळीच्या वेरायटीनुसार नॉर्म्स निश्चित करण्यात आळे आहेत. उपरोक्त मानकातील वेरायटी क्र.२ ची 
Linear Density, Number of ply Breking Load - 685 m/kg 3 ply; 147N या निकषाची isi 
चिन्हांकित सुतळीची खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (GeM) या पोर्टलद्वारे करण्यात यावी. 

२.२ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर उपरोक्त मानकांची ।8। चिन्हांकित सुतळीचे जे 


पुरवठादार आहेत व त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाळ ही किमान ४० लाख रुपये आहे, अशा 


पुरवठादारांकडून बोली मागविण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून ई-निविदा (£- 


Bid) प्राप्त झाल्यावर सहभागी झालेल्या ग्राह्य निविदाकारांकडून त्यांना उत्पादक कंपनीचा अधिकृत 


वितरक असल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, उत्पादक निविदाकार असल्यास त्याच्या IS! मानकाची वैध प्रत 


अथवा निविदाकार हा अधिकृत वितरक असल्यास त्यांनी त्यांच्या उत्पादकाच्या |S] मानकाची वैध प्रत 


दराचा लिफाफा उघडण्यापुर्वी सादर करण्यास व इतर SIH त्या बाबी जशा की पुरवठादाराच्या 


जबाबदाऱ्या ई-मेल द्वारे निविदाकारास कळविण्यात याव्यात. 
(3) SHRI रक्‍कम :- 
३.१ खरेदीच्या प्रकारानुसार इसारा रक्‍कम पुढील प्रमाणे असेल - 


(रुपये) 
अ.क्र निविदेचा प्रकार खरेदीची (निविदेची) इसारा रक्‍कम 
एकूण किंमत 
| ४६०३.३२ सुतळी गाठी (एक गाठ | ५,३०,३०,२०८/- खरेदी किंमतीच्या २ 
६० किलो) म्हणजेच २,७६,१९९ टक्के 
किलो सुतळी गाठीची खरेदी 


(96५ पोर्टलवर दर्शविल्यानुसार 
yoo ग्रॅमची (Skeins Weighing) 
५,५२,३९८ युनिट) 


३.२ SUR रक्‍कम गव्हर्नर्मेट ई-मार्केटप्लेस (Gem) कार्यप्रणालीमध्ये विहित केल्यानुसार जमा 
करावी. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


३.२ 


3.8 


३.५ 


ज्यांनी इसारा रक्‍कम भरलेली असेल, त्यांना ऑनलाईन खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग घेणे बंधनकारक 
आहे, खरेदी प्रक्रियेमध्ये भाग न घेतल्यास त्यांची SARA संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 
विनिर्दिष्टीत केलेल्या इसारा रक्कमेपेक्षा कमी रक्‍कम भरणाऱ्या पुरवठादारास अपात्र ठरवून 
भरलेली संपूर्ण रक्‍कम जप्त करण्यात यावी. 

गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे पुरवठादार निश्चित झाल्यावर न्यूनतम पुरवठादारा 
व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व पुरवठादारांची इसारा रक्‍कम पोर्टलवरील तरतुदीनुसार परत करण्यात 
यावी. 


३.६ शासकीय मंडळ /महामंडळ/उपक्रमांना तसेच सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांतर्गत वरील वस्तुंसाठी 


नोंदणीकृत असलेल्या उत्पादक व पुरवठादार यांना निविदेमध्ये निविदा शुल्क व बयाना रक्‍कम 


भरण्यापासुन सुट देण्यात यावी. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ / महासंघ हे वगळता 


इतर नोंदणीकृत पुरवठादारांना उत्पादकाकडून अधिकृत विक्रेता असल्याचे प्राधिकार पत्र सादर 
करणे आवश्‍यक राहील अथवा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करावी. 


(४) अनामत रक्‍कम (Security Deposit):- 


४.१ 


४.२ 


पुरवठादारास उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ मधील तरतूदीनुसार खरेदी मुल्याच्या ३% 
अनामत रक्‍कम करारनाम्यासोबत धनाकर्षाद्वारे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील 
तरतुदीनुसार वित्तीय qari व उपसचिव यांचे नावे जमा करावी लागेल. 

अनामत रकमेवर कोणतेही व्याज देय राहणार नाही. तसेच, पुरवठादाराने करारातील कोणत्याही 
अटीचा भंग केल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकण्यात 
येईल. 


(4) पुरवठा कालावधी : 


RR पुरवठादारास ६० दिवसांच्या कालावधीत या सुतळी गाठीचा पुरवठा संबंधित जिल्हा 


पुरवठा कार्यालयांना स्वत:च्या खर्चाने करावयाचा आहे. 


(६) पुरवठादार व खरेदीदारांची जबाबदारी:- 


६.१ 


जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 


त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


६.२ 


उपरोक्त परिच्छेद (२) मध्ये नमुद केलेल्या मानकानुसार |S! चिन्हांकित सुतळीचा पुरवठा करणे 
बंधनकारक आहे. 


६.३ सुतळी गाठी खराब / तुट असल्याचे आढळून आल्यास त्यास पुरवठादार स्वत: जबाबदार राहील. 


६.४ 


६.५ 


६.६ 


खराब सुतळी बदलून न दिल्यास अथवा तुट भरुन न दिल्यास त्याची रक्‍कम अदा करावयाच्या 
देयकातून कपात करुन घेण्यात येईल. 


पुरवठादाराने डिलीव्हरी दिल्यानंतर, डिलीव्हरी चलनावर सुतळी गाठी ताब्यात घेणाऱ्या 


गोदामपाल/ गोदाम व्यवस्थापक यांच्या सही RI डिलीव्हरी चलनावर जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी/ सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी प्रति स्वाक्षरी 


करुन शिक्का मारावा. संबंधित गोदामपाळ / गोदाम व्यवस्थापक यांनी सुतळी गाठी 


आय.एस.आय. मार्क दर्जाची असल्याबाबत व ६० किलो वजनाची असल्याबाबत खातरजमा करुन 
परिशिष्ट-ब मध्ये विहित केल्यानूसार प्रमाणपत्र द्यावे. 


उपरोक्त ६.४ प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


यांनी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (GeM) या पोर्टलवर वस्तु प्राप्त झाल्याबाबतची आवऱ्यक ती नोंद 
करावी. त्यानंतर देयक प्रदानासाठीची गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टलवरील मुदत 
विचारात घेऊन, लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय यांनी देयके अदा 


करावीत. 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवरील कार्यपद्धतीनुसार Gem पोर्टलवर निविदा निश्चित 
झाल्यानंतर Bard निविदाकारास अटी व ada online contract पाठविण्यात येत असल्याने 


RNA पुरवठादारासोबत वेगळ्याने करारनामा करण्याची आवश्यकता नाही. 


(७ पुरवठ्यास विलंब झाल्यास करावयाची कार्यवाही :- 
७.१ विलंब शुल्काच्या आकारणीबाबत भांडार खरेदी नियमावलीच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या 


शासन निर्णयातील परिशिष्ट-४(अ) मध्ये दर्शविल्यानुसार मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 


नसल्यास प्रती हप्ता विलंबास ५८ टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा १० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत 


विलंब शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. तसेच मालाची किंमत रु. २ लाखापेक्षा जास्त 


असल्यास प्रती हप्ता विलंबास 2 टक्के विलंब शुल्क व कमाल मर्यादा ५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत विलंब 


शुल्काची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. पुरवठयास विलंब झाल्यास सदर तरतूदीनुसार 
पुरवठादाराच्या देयकातून विलंब शुल्क वसूल करण्यात येईल. 


७.२ पुरवठादाराने विहित मुदतीत पुरवठा न केल्यामुळे स्थानिकरित्या सुतळीची खरेदी करावी 


लागल्यास किंमतीतील तफावतीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या देयकातून वसूल करण्यात येईल. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


(८) online contract मधील तरतूदीसंदर्भात वाद विवाद व अपिल:- 
online contract मधील अटी व शरर्तीसंदर्भात तसेच दंड, वसूली इ. संदर्भात पुरवठादार निर्णय 


दिल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात शासनाकडे कडे दाद मागू हकेल. शासनाने दिलेला निर्णय अंतिम 


राहील आणि तो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक राहील. पुरवठादार online contract संपल्यानंतर जास्तीत 
जास्त ६ महिन्यात त्यातील तरतूदीसंदर्भात दाद मागू शकेल. 


(९) या कामी येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार व उप 


सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्रमांक एम-४, "४४०८ अन्न साठवणूक 


व वखार साठवणूक व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, मुख्य लेखाशिर्ष (०२)(१०) राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा योजनेखालील मुंबई शहर अन्नधान्य खरेदीवरील अनुषंगिक खर्च (अनिवार्य), ४४०८ ०३२६, या 


लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


(१०) सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 


१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ व २७ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या Baa वापर 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


(११ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०९०७१२४४४३२४०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने er 
Digitally signed by Satish Shridhar Supe 
a t | S h S h rl d h a [| DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food and 
Civil Supply, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b 


Supe 00000 01 ee 
(सतीश श्रीधर सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त, 


AD 


CC AN 


ह 
ae 
>. ८ट->- *-> <-> :<->2 २ 


८४) 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


७) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

८) संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

९) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुकत, कार्यालय 

१०) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

११) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१३) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग ( व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पतर आह wawwereoe Se He TP Le Cw 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३११९/प्र.क्र. ८९/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 
सुतळी गाठींचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालये व त्यांना पुरवठा करावयाच्या सुतळी गाठींचा 
तपशील दर्शविणारा तक्ता 

अनु.क्र. क्षेत्रीय कार्यालय पुरवावयाच्या | पुरवावयाच्या सुतळी । GeM वर Yoo Yast 

सुतळीची गाठींची संख्या चे १ युनिट याप्रमाणे 

संख्या (६० किलोचा एक बेळ | एकूण युनिटसची संख्या 

(किलो मध्ये) याप्रमाणे ) 
१ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे १०२६० १७१ २०५२० 
२ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर ११५५० १९२.५ २३१०० 
३ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी ३००० Yo ६००० 
४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिधुदुर्ग १००० १६.६६ २००० 
4 जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक २३७६० ३९६ ४७५२० 
६ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धुळे ५००० ८३.३३ १०००० 
७ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार ८५०० १४१.६६ १७००० 
८ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव ४००० ६६.६६ ८००० 
९ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर २१००० ३५० ४२००० 
१० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे १५५०० २५८.३३ ३१००० 
११ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा ५००० ८३.३३ १०००० 
१२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगली १०००० १६६.६६ २०००० 
१३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर ८५०० १४१.६६ १७००० 
१४ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, औरंगाबाद २०००० ३३३.३३ ४०००० 
१५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड १४००० 233.33 २८००० 
१६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना ८००० १३३.३३ १६००० 
१७ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी १२००० २०० २४००० 
१८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद १०८८९ १८१.४८ २१७७८ 
१९ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर ९००० १५० १८००० 
२० | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड १०००० १६६.६६ २०००० 
२१ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिंगोली ९००० १५० १८००० 
२२ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम १९५४० ३२५.६६ ३९०८० 
२३ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला ३००० Yo ६००० 
२४ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलढाणा २००० ३३.३३ ४००० 
२५ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ १७००० 2¢3.33 ३४००० 
२६ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर ४००० ६६.६६ ८००० 
२७ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा ३००० Yo {000 
२८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर ५००० ८३.३३ १०००० 
२९ । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली २७०० ४५ ५४०० 
एकूण २,७६,१९९ ४६०३.३२ ५,५२,३९८ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३११९/ प्र.क्र. ८९/ ना.पु. १६ अ, 


परिशिष्ट-ब 
(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सामुग्री-३११९/प्र.क्र. ८९/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद ६.४ नुसार द्यावयाचे प्रमाणपत्र) 


प्रति, 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, 
नागरी पुरवठा, चर्चगे*ट, मुंबई 


विषय :- सुतळी गाठी जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११९/प्र.क्र. ८९/ना.पु.१६अ 
दिनांक, ०७ सप्टेंबर, २०१९ 


महोदय, 

प्रमाणित करण्यात येते की, मेसर्स -------------------------------- यांचेकडून या 
कार्यालयास दिनांक ------ रोजी ६० किलो वजनाची एक गाठ याप्रमाणे ------ इतक्या सुतळी 
गाठी सुस्थितीत प्राप्त झाल्या आहेत. सदरची सुतळी गाठी आय.एस.आय. मार्क दर्जाची 
असल्याबाबत खात्री करण्यात आली आहे. करीता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 


दिनांक स्वाक्षरी/- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


गोल शिक्का 


पृष्ठ १० पैकी १० 


